RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९ - ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 

[ किंमत : रुपये ९ .०० ] 


[ पृष्ठे ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० जुलै २०२१ . 


अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस -२०२१ / प्र.क्र . ७६ / फ -७ अ.- ( १ ) श्री . प्रविण श्रीवास्तव , भावसे ( १ ९ ८६ ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन 
व व्यवस्थापन ) , नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना सदस्य - सचिव , महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ , नागपूर या पदावर करण्यात आली 
आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २ ) श्री . जीत सिंग , भावसे ( १ ९ ८७ ) सदस्य - सचिव , महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ , नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० मे २०२१ 
रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ३ ) श्री . एस . जी . टेंभुर्णीकर , भावसे ( १ ९ ८७ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( कॅम्पा . ) , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक ( कॅम्पा . ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ जुलै २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे . 

( ४ ) श्री . सुनिल लिमये , भावसे ( १ ९ ८८ ) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , पश्चिम , मुंबई यांची पदोन्नतीने पदस्थापना 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , ( वन्यजीव ) , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जुलै 
२०२१ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

( ५ ) श्री . एम . श्रीनिवासा राव , भावसे ( १ ९९ २ ) मुख्य महाव्यवस्थापक ( नियोजन ) एफडीसीएम लि . , नागपूर यांची बदलीने 
पदस्थापना व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक ३ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ६ ) श्री . संजीव गौड , भावसे ( १ ९९ ४ ) , अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य 
महाव्यवस्थापक ( नियोजन ) , एफडीसीएम , लिमिटेड , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०२१ 
रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९- ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 
( ७ ) श्री . प्रविण चव्हाण , भावसे ( १ ९९ ६ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा . ) , अमरावती यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक ( संरक्षण ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ८ ) श्री . नरेश झुरमुरे , भावसे ( १ ९९ ६ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा . ) , ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
व केंद्रस्थ अधिकारी या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

( ९ ) श्री . एस . व्ही . रामाराव , भावसे ( १ ९९ ८ ) मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा . ) , यवतमाळ यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक 
( प्रा . ) , ठाणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मे २०२१ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

( १० ) श्रीमती जयोती बॅनर्जी , भावसे ( २००३ ) वनसंरक्षक ( सा.व. ) , ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक व 
क्षेत्रसंचालक , मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प , अमरावती या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ मे २०२१ रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( ११ ) श्री . पी . जे . लोणकर , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक ( सा.व ) , नाशिक यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( प्रा . ) , यवतमाळ 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २७ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १२ ) श्री . एस . एम . गुजर , भावसे ( २००४ ) वनसंरक्षक ( संशोधन ) , पुणे यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( प्रा . ) , औरंगाबाद 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १३ ) श्री . एस . बी . केवटे , भावसे ( २००७ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , नंदुरबार यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( संशोधन ) , 
पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १४ ) श्री . पी . बी . धानके , भावसे ( २००७ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , सांगली यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( सा.व. ) , ठाणे 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १५ ) श्री . व्ही . एम . गोडबोले , भावसे ( २००७ ) उपवनसंरक्षक ( भूमी अभिलेख ) , नागपूर यांची पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक , ( भूमी 
अभिलेख ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १६ ) श्री . एस . डी . वाढई , भावसे ( २००७ ) उपवनसंरक्षक ( वनसंवर्धन ) , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय , नागपूर यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( सा.व. ) , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ ९ एप्रिल २०२१ रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १७ ) श्री . सी . एल . धुमाळ , भावसे ( २००८ ) प्राध्यापक , कुंडल वन अकादमी , कुंडल यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , 
( कार्यआयोजना ) , ठाणे स्थित , नवी मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जून २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे . 


( १८ ) श्री . निरंजन विवरेकर , भावसे ( २००८ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , वडसा यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , 

गुगामल 

वन्यजीव 
विभाग , मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( १ ९ ) श्री . एम . आदर्श रेड्डी , भावसे ( २०१० ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , अहमदनगर यांची बदलीने पदस्थापना विभागीय वन अधिकारी , 
मुंबई कांदळवन संवर्धन घटक या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २० ) श्री . प्रभूनाथ शुक्ला , भावसे ( २०११ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना उपसंचालक , पेंच व्याघ्र 
प्रकल्प , नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जून २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २१ ) डॉ . विनीता व्यास , भावसे ( २०१३ ) ( बाल संगोपन रजेवरून परत ) , यांची पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( कार्य आयोजना ) , नागपूर 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २२ ) श्री . भरत सिंह हाडा , भावसे ( २०१३ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , सातारा यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , 
नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २३ ) श्री . राकेश सेपट , भावसे ( २०१४ ) उपवनसंरक्षक ( प्रा . ) , रोहा यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , वर्धा या 
पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २ ९- ऑगस्ट ४ , २०२१ / श्रावण ७-१३ , शके १ ९ ४३ 
( २४ ) श्री . विजय माने , विभागीय वन अधिकारी ( सा.व. ) , अकोला यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , सांगली या 
पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २५ ) श्री . आप्पासाहेब निकत , विभागीय वन अधिकारी ( सा.व. ) , अलिबाग यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , रोहा 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २६ ) श्री . एम . एन . मोहिते , विभागीय वन अधिकारी ( सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प . ) , कराड यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , 
( प्रा . ) , सातारा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २७ ) श्री . कृष्णा भवर , विभागीय व्यवस्थापक , ठाणे एफडीसीएम लि . यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , नंदुरबार 
या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ जुलै २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २८ ) श्री . धरमवीर सालविठ्ठल , विभागीय वन अधिकारी ( सा.व. ) , सातारा यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , 
वडसा या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १७ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

( २ ९ ) श्रीमती सुवर्णा माने , विभागीय वन अधिकारी ( सा.व. ) , सोलापूर यांची बदलीने पदस्थापना उपवनसंरक्षक , ( प्रा . ) , 
अहमदनगर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ मे २०२१ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नितीन सावंत , 


कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


